प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 

शासकीय वैद्यकोय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक : जीएचएन-२०१७/प्र.क्र.४५७ /प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०१ मार्च, २०१९. 
वाचा : शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीएचएन-२०१८/ 
प्र.क्र.४५७/प्रशा-१, दिनांक १९.१२.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्‍त शासन निर्णयान्वये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत 


पुनर्विनियोजना अंतर्गत निधी उपलब्ध होण्याच्या अधीन राहून एकूण रुपये १६,८०,००,०००/- (अक्षरी 


रुपये सोळा कोटी ऐंशी लक्ष फक्त) इतक्या रकमेची रोबोटीक सर्जरी सिस्टीम विथ ऑल अँक्सेसरीज ही 


यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात SSA आहे. सदर शासन निर्णयात 


निधीच्या माध्यमाबाबत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त शासन निर्णय, दिनांक १९.१२.२०१८ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली 


यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत 


पुनर्विनियोजनांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीसह जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, नागपूर यांच्यामार्फत प्राप्त 


होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. उपरोक्त विषयी प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या शासन निर्णयाचा क्रमांक "जीएचएन-२०१८/ 


प्र.क्र.४५७/प्रशा-१, दिनांक १९.१२.२०१८" ऐवजी क्रमांक "जीएचएन-२०१७/ प्र.क्र.४५७/प्रशा-१, दिनांक 


१९.१२.२०१८" असा वाचण्यात यावा. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जीएचएन-२०१८/प्र.क्र.४५७ /प्रशा-१ 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०११६५५५७९२१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 

DN: c=IN, o=Government Of 

Maharashtra, ou=Medical Education 
i (1 al and Drugs Department, 

x postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9 
ba5a50897b7b2244d66593f50dd71 

a h a e 3da83860912503, cn=Arun M. 
Dahale 
Date: 2019.03.01 17:03:18 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


